RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक 


विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ४५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३, २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


- 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम ११ नुसार . 

प्राथमिक अधिसूचना 


ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन/ मौजे खादगाव / एसआर-१ ९/ २०१५.- ज्याअर्थी, 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ 
२०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही 
व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , 
कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


उक्त 


त्या 


-- 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


येईल ; 


वि ( एच) ४७० 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३ , २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १ ९ ४१ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे खादगाव , तालुका जामनेर, 
जिल्हा जळगाव येथील वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन . 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा . 

अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " 
असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३) 
द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम 
हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


अनुसूची - चार 
मौजे खादगाव , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव येथील वाघूर 
प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन . 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव. 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय 
अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


, 


, 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग , जळगाव , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , 
आकाशवाणीजवळ, जळगाव, तालुका व जिल्हा जळगाव. 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 
आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : क्रमांक ई-टपाल/ २०१५/३२/९ ५/ 
१९ / २०१५, दिनांक १३ जुलै २०१५. 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका जामनेर , मौजे खादगाव 


लागवडीलायक 


पोट खराब 


अंदाजित 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


टीप.- 

प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
कार्यकारी अभियंता , वाघूर धरण विभाग, जळगाव कार्यालय 
व उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव यांचे 
कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१२० पै . 


० ६० 


० ०२ 


० ६२ 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 

जिल्हाधिकारी तथा 
समुचित प्रशासन , 

जळगाव . 


२०३ पै. 


० 


१४ 


० ०१ 


० १५ 


जळगाव , १० ऑक्टोबर २०१९ . 


२०४ पै . 


०७ 


० ०१ 


० ०८ 


१२१ पै . 


१ ०३ 


० ०५ 


१ ०८ 


.. 


४८/१ पै . 


० ०३ 


० 


00 


० ०३ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम ११ नुसार. 

प्राथमिक अधिसूचना 


४८/२ पै . 


० ०५ 


०० 


० ०५ 


११६/१ पै . 
११६/२ पै . 


} 


० ९ ३ 


२ २२ 


३ १५ 


जिल्हा जळगाव 


१८२ पै . 


२ ६१ 


० ३ ९ 


३ ०० 


अनुसूची - दोन 


क्रमांक भूसंपादन /मौजे नेरी बु./ एसआर -११४/ २०१६.- ज्याअर्थी, 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४ / 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३ , २०१ ९ / कार्तिक १६- २२ , शके १९ ४१ 


३ 


विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे : 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय 
अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूमापन क्रमांक / 


जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , मौजे नेरी बु. 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


२७/१ पै. 


० 


४० 


प्र . क्र . ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित 
करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही 
व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , 
कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे नेरी बु., तालुका जामनेर, जिल्हा 
जळगाव येथील खाजगी जमीन वाघूर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी 
संपादन . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे नेरी बु ., तालुका जामनेर , 
जिल्हा जळगाव येथील खाजगी जमीन वाघूर प्रकल्पाच्या बुडीत 
क्षेत्रासाठी संपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 

अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही. 


त्या 


- 


अनुसूची - चार 
मौजे नेरी बु ., तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव येथील खाजगी 
जमीन वाघूर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादन . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


येईल ; 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव. 


-- 


, 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग , जळगाव , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , 
आकाशवाणीजवळ , जळगाव , तालुका व जिल्हा जळगाव . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 
आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : क्रमांक ई- टपाल/ २०१६/३२/ ९ ५/ 
कावि -११४/ २०१६, दिनांक 


मे २०१६. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३ , २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - एक 


जमिनींचा तपशील 


टीप .- 

प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे 
कार्यकारी अभियंता , वाघूर धरण विभाग, जळगाव कार्यालय 
व उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव यांचे 
कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता येईल . 


जिल्हा धुळे , तालुका साक्री, मौजे प्रतापपूर 


गट नंबर 


संपादन 


एकूण 
क्षेत्र 


करावयाचे 


क्षेत्र 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 

जिल्हाधिकारी तथा 
समुचित प्रशासन, जळगाव . 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


जळगाव , १० ऑक्टोबर २०१ ९ . 


५१२/ १ + २ + ३ + ४ + ५ 


६८ ४१ 


० ६४१४ 


५१३/ १ + २ 


२ ५८ 


१ ४११२ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


५१४/ १ + २ + ३ 


३ ०२ 


० ० ९ ०१ 


५१८ 


१६ ७६ 


२ ६५६४ 


जिल्हा धुळे 


५१ ९ / १ + २ + ३ + ४ 


१० ६० 


० ००३ ९ 


एकूण .. 


१०१ ३७ 


४ ८०३ 


अनुसूची - २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव.- पाझर तलाव , प्रतापपूर नंबर ३. 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे दिघावे, तालुका साक्री येथील प्रयोजन , 
प्रतापपूर पाझर तलाव क्रमांक ३ करिता संपादन करणेबाबत . 


अनुसूची 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -२ / २०१७/ कावि-४५० / २०१९ ( जुना क्रमांक 
एसआर-३८/ ९ ३).- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे 
यांनी खालील अनुसूची - "एक " मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक 
३ जानेवारी २०१ ९ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
" एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, 
“ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांनी सदर 
प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींची यथोचित चौकशी करून 
त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे . सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


अनुसूची - ३ 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरापासून 
विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील “निरंक " आहे . 

अनुसूची - ४ 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे. 


-- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे 
भाग, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - ५ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती/ कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 

गंगाथरन डी . , 
जिल्हाधिकारी, धुळे . 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयांत पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 


धुळे , १ नोव्हेंबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३ , २०१ ९ / कार्तिक १६- २२ , शके १९ ४१ 


५ 


. 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
जिल्हा जळगाव 

अधिसूचना 
क्रमांक जमीन -१ / कावि-७९ १/ ३३/१६/ २०१९.- महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३ /म -६, दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट-कलम (१) चे खंड (पाच) 
आणि ( सहा) व पोट -कलम (१ ) चे परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर 
करून मी , डॉ . अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी , जळगाव याद्वारे दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ पासून जळगाव जिल्ह्याच्या धरणगाव तालुक्यातील 
धरणगाव शहरालगत असलेल्या त्रिशंकू अवस्थेतील वाढीव डॉ. हेडगेवारनगर वस्तीचे महसुली गावात रूपांतर करीत आहे . या गावाच्या हद्दीत 
खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जमिनी राहतील . 

अनुसूची 

जिल्हा जळगाव , तालुका धरणगाव, गाव डॉ . हेडगेवारनगर 
भूमापन क्रमांक : ४७० , ४७१ , ४७२, ४७५ , ४७६ , ४७९/ १- ब, ४७९ / २- अ, ४७९/ २- ब , ४८०, ४८१/१, ४८१/२, ४८२, ४८३, ४८४ , ४८५ , ४८६, 
४८७, ४८८ , ४८ ९ , ४ ९ ० , ४ ९ १ , ४ ९ २ , ४ ९ ३, ४ ९ ४ , ४ ९ ५, ४९ ६, ४ ९ ७, ४ ९ ८ , ४ ९९ , ५०० , ५०१/१ , ५०२/१ , ५०२ , ५०३, ५०४ , ५०६, ५०७ , 
५०८ / १ - अ , ५०८ / १ - ब , ५०८ / २ - अ , ५०८ / २ - ब , ५० ९ , ५१०/ १ - अ , ५१० / १ - ब , ५१०/२, ५११/१ , ५११/२, ५१२/ १ - अ , ५१२/ १ - अ/ २, ५१२/ १ - ब , 
५१२/ १- ब / १ , ५१२/ १ - ब / १- अ , ५१२/ १ - ब/ १ - ब , ५१२/ १- ब / २, ५१२/२, ५१३, ५१४ , ५१६, ५१७, ५१८/१ , ५१८/२, ५२० , ५२१/१ , ५२१/ २- अ , 
५२१/ २- ब, ५२२, ५२३, ५२४, ६०३/१ , ६०३/२, ६२३/१ , ६२३/२ , ६२४ , ६३२ , ६३३, ६३४ , ६३५/२ , ६३६/ १ - अ, ६३६/ १ -ब , ६३६/२, ६३७/१, 
६३८ , ६३७/२, ६३ ९ , ६४० , ६४१ , ६४२, ६४३ , ६४४/१ , ६४४/२, ६४५/२, ६४६, ६४७, ६४८ , ६४ ९ , ६५० , ६५१/ १ - अ , ६५१/ १ - ब , ६५१/२ , ६५२ , 
६५३/ १ - अ/ १ - अ, ६५३ / १ - अ/ २, ६५३/ १ - ब, ६५३/ १- अ/ १ - ब , ६५३/ १ - अ/ २, ६५३/२, ६५४/१ , ६५४/२, ६५४/३, ६५४/४ , ६५५/१ , ६५५/२, ६५५/३, 
६५६, ६५७, ६५८ , ६५९ , ६६०/१, ६६०/२, ६६१, ६६२ , ६६३ , ६६४, ६६५/१ , ६६५/२, ६६६, ६६७, ६६८ , ६६ ९, ६७० , ६७१, ६७२/१, ६७२/२, 
६७३, ६७४ , ६७५, ६७६/१, ६७६/२, ६७६/३, ६७६/४ , ६७७, ६७८/१, ६७८/२, ६७८/३, ६७८/४ , ६७९ , ६८० , ६८१ , ६८२/१, ६८२/२, ६८२/३, 
६८३, ६८४, ६८५ , ६८६, ६८७, ६८८ , ६८ ९, ६९ ० , ७०१, ७०२/१ , ७०२/२, ७०३, ७०४, ७०६, ७०७/२, ७० ९, ७११, ७१४ , ७१६/ २- अ , ७१६/ २- ब , 
७१७, ७१८ , ७१९ , ७२० , ७२१ , ७२४, ७३२ , ७३३, ७३७/ १ - अ , ७३७/ १ - ब , ७३७/२, ७३८/१ , ७३८/२ , ७३ ९ , ७४० , ७४१ , ७४२ , ७४३, ७४४ , 
७४५/१ , ७४५/२, ७४६, ७४७, ७४८ / १ - अ , ७४८ / १ - ब, ७४८/ २- अ , ७४८/ २ - ब , ७४९ , ७५० , ७५१, ७५२, ७५३, ७५४ , ७५५ , ७५६/१ , ७५६/२, 
७५६/३, ७५७, ७५८ , ७५ ९, ७६० , ७६१, ७६२ , ७६३ , ७६४, ७६५, ७६६, ७६७/१, ७६७/ २ - अ , ७६७ / २- ब/ १ - अ, ७६७/ २ -ब/ १- ब, ७६७/२ -ब/ २ , 
७६८/१ , ७६८ / २- अ , ७६८ / २- ब , ७६ ९ / १, ७६ ९ / २, ७७० , ७७१, ७७२/१ , ७७२/२, ७७३/१ , ७७३/२, ७७४/१ , ७७४/२, ७७५ , ७७६/१, ७७६/२, 
७७७ , ७७८/१ , ७७८/२, ७७ ९ , ७८०/१ , ७८०/२, ७८०/३, ७८१/१ , ७८१/२ , ७८२/१ , ७८२/२, ७८२/३, ७८३, ७८४/१ , ७८४/२ , ७८५, ७८६/१ , 
७८६/ २- अ , ७८६/ २ - ब, ७८७, ७८८/१ , ७८८/२, ७८ ९ , ७९ ० , ७९ १/ १, ७९ १/ २ , ७९ २ , ७९ ३ , ७९ ४, ७९ ५, ७९ ६, ७९ ७/ १, ७९ ७/ २ - अ, ७९ ८ , 
७९९/ १ , ७९९/ २, ७ ९९/ ३ , ८०० , ८०१/१ , ८०१/२ , ८०२, ८०३, ८०४, ८०५ , ८०६/१ , ८०६/ २- अ , ८०६/ २ - ब , ८०७/१ , ८०७/२, ८०८/१ , 
८०८/२ , ८०८/३, ८० ९ , ८१० , ८११/१ , ८११/२, ८१२/१ , ८१२/२, ८१२/३, ८१३/ १ - अ, ८१३/ १ - ब, ८१४, ८१५/१, ८१५/ २- अ/ १ , ८१५/ २ - अ / २ , 
८१५/ २ - ब , ८१६/१ , ८१६/२, ८१६/३ , ८१७/१ , ८१७/२, ८१८/१, ८१८/२, ८१९ / १ , ८१९/ २, ८१९/ ३, ८१९/ ४ , ८२० , ८२१ , ८२२/१ , ८२२/२ , 
८२३, ८२४ , ८२५ , ८२६, ८२७, ८२८ , ८२९ , ८३०/१ , ८३०/२, ८३१ , ८३२, ८३३, ८३४/ १ - अ , ८३४/ १ - ब , ८३४/२, ८३५/१ , ८३५/ २- अ , 
८३५/ २- ब , ८३६ , ८३७/१ , ८३७/२, ८३८/१ , ८३८/२, ८३९ , ८४० , ८४१, ८४२, ८४३, ८४४ , ८४५/१, ८४५/२, ८४५/३, ८४५/४ , ८४६/१ , 
८४६/२, ८४७/१ , ८४७/२, ८४७/३ , ८४७/४, ८४८ , ८४ ९/ १ , ८४९ / २, ८५० , ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५ , ८५६/१ , ८५६/२, ९ ७८ , ८७९ , 
१०२८ / १- अ/ १ , १०२८ / १- अ/ २ , १०२८/ १ - ब, १०२८/२, ७११, ७६ ९/ १ , ७६ ९/ २, ७७० , ७ ९० , ७९ २, ८०० , ४७१ , ४७१/१/२, ४७१/१/३ , 
४७१/१ - अ/ २- अ , ४७१ / १- अ/ २- ब , ४७१/२/४/२ , ४७१/२/५, ४७४/१, ४७४/२, ४७४/३, ४७४/४, ५०१, ५१५, ५१९, ५२५/१, ५२५/२, ५२७ , 
५२८/१, ५२८/२, ५२ ९ , ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५ , ५३६ , ५३७/१, ५३७/२, ५३७/३, ५३८/१/१ , ५३८/१/२, ५३८/२, ५३९ , ५४० , 
५४१/१ , ५४१/२, ६०३, ६०४/१, ६०४/२, ६२१ , ६२२/१ , ६२२/२ , ६२५ , ६२६ , ६२७/ १ + ६२७/ २ , ६२८/१ , ६२८/ २/ ६२९ , ६३० + ६३१/ २ , 
६३० + ६३१/ १ + ६३५/ २, ६९ १/ २ , ६ ९ २/ १ , ६ ९ २/ २, ६ ९ २/ २- ब / १, ६ ९ २/ ३/ १ , ६ ९ २/ ३/ २, ६९ ३, ६ ९ ४/ १ , ६ ९ ४/ २, ६९ ५, ६ ९ २/ १/ ७२२/ २ , ६ ९ ६/ २- अ , 
६ ९ ६/ २ - ब/ १ , ६ ९ ६/ २ - ब/ २, ६ ९ ६ / २- ब/ ३, ६ ९ ७ / १ , ६ ९ ७/ २, ६ ९ ८ , ६ ९९ , ७०० , ७०५, ७०७/१ , ७०८ , ७१०/२, ७१२, ७१३, ७१५, ७१६/ १ - ब , 
७२२/१ , ७२३, ७२ ९ / ७३०/ ७३१. 


. 


, 


- 


- 


, 


- 


, 


. 


- 


+ 


- 


उरलेले स्थानिक क्षेत्र जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव हे गाव होईल. 


डॉ . अविनाश ढाकणे , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव, ४ नोव्हेंबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३ , २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १ ९ ४१ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे, 
ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा 
किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा 


आदेश 


वाजवणे ; 


, 


( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा 
इतर वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९ -ब -१/ २३१३ / २०१९.- आगामी विधानसभा 
निवडणूक, २०१९ च्या अनुषंगाने दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१ ९ 
ते दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीपर्यंत विविध राजकीय पक्षांच्या 
प्रचार सभा होणार आहेत . तसेच दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ 
रोजी विधानसभेचे मतदान व दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी 
मतमोजणी होणार आहे. दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक 
२ ९ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीपावेतो अहमदनगर जिल्ह्यात सर्वत्र 
हिंदू धर्मियांच्यावतीने दिवाळी हा सण / उत्सव साजरा करण्यात 
येणार आहे, याबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ८५८६/ २०१९, दिनांक १२ 
ऑक्टोबर २०१ ९ चे पत्रानुसार कळविले आहे . 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, 
तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा 
जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, 
तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर 
काठी वापरणे आवश्यक आहे . 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम, 


त्याअर्थी, वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना 
कर्तव्य बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर 
जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र , 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी 
खात्री झालेवरून मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) 
नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद 
केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये 
सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 


( क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित 
प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर 
परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 


, 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
२९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी 
राहील . 


- 


( अ ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे, तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका , दंडे 
अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , 
अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी 
माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार 
करणे किंवा जमा करणे 


राहुल द्विवेदी, 


.. 


जिल्हादंडाधिकारी , 


( क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


अहमदनगर . 


करणे ; 


अहमदनगर , 


१५ 


ऑक्टोबर २०१ ९ . 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे 
किंवा तयार करणे ; 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार तेबुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३ , २०१९ / कार्तिक १६ - २२, शके १९ ४१ 


७ 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये 


, 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे, 
ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा 


आदेश 


किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा 


दिनांक १० 


वाजवणे 


, 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९ - ब -१/ २३२५ / २०१ ९. 
ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुस्लीम धर्मीयांचा ईद -ए -मिलाद सण / 
उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . अहमदनगर जिल्ह्यात 
अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झालेले असून 
पीक विमा मिळण्यासाठी आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा 
इतर वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे 


नाही, याबाबत अपर पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील 


पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ९ ०१६/ २०१९, दिनांक २६ 
ऑक्टोबर २०१ ९ चे पत्रानुसार कळविले आहे ; 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, 
तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा 
जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, 
तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर 
काठी वापरणे आवश्यक आहे. 


त्याअर्थी, वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना 
कर्तव्य बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर 
जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ 
चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत 
अपर पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र, दिनांक 
२६ ऑक्टोबर २०१९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी 
खात्री झालेवरून मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) 
नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद 
केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये 
सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 


( ब ) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित 
प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर 


परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 


( अ) शस्त्रे , काठ्या , सोटे , तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका , दंडे 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी 


- 


अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , 


राहील . 


अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ; 


( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी 
माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार 


करणे किंवा जमा करणे 


राहुल द्विवेदी, 


( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


जिल्हादंडाधिकारी, 


करणे ; 


अहमदनगर . 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे 


अहमदनगर , २९ ऑक्टोबर २०१९ . 


किंवा तयार करणे 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३ , २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १ ९ ४१ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


, 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 


आदेश 


( घ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे 


, 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग 
आणणे आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 


क्रमांक कक्ष -१ /पीओएल -१ / ४७९ ७/ २०१९.- ज्याअर्थी, नाशिक 
( ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण , उत्सव व 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत 
प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 
उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांना शेतीमालास भाव 
कमी मिळत असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, 
धरणे, रास्ता रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील असून 
मनमाड , बागलाण , येवला, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे 
संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या 
विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा 
उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २७ 
ऑक्टोबर २०१९ चे ००.०० ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०१ ९ चे 
२४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) 
( ३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक ( ग्रामीण ) 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/ ३७ ( १) (३)/८२८७/ २०१ ९ , 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१९ अन्वये विनंती केली आहे. 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 
प्रतिबंध असणार नाही. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित 
पोलीस विभागाच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 


सदरहू निबंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार 
अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, 
कर्मचारी यांना , तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित 
पोलीस विभागाची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 


लागू राहणार नाहीत . 


ऑक्टोबर २०१९ 


चे 


००.०० 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त, नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
भागवत डोईफोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त इ 
गालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई 
करीत आहे. 


सदरचा आदेश दिनांक २७ ऑक्टोबर 
वाजेपासून ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो 
संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची 
हद्द वगळून ) अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी 
माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


, 


भागवत डोईफोडे , 


( क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका , सुरे किंवा 
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 
असतील , अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 
बाळगणे ; 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


नाशिक . 


नाशिक , २३ ऑक्टोबर २०१ ९. 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३, २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १९४१ 


a 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/4782 /2019.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names. 


Sr. No. 


Period 


3 


1 
1 


Name and Designation 

2 
Smt. S. K. Dugaonkar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik . 


Ex- post- facto sanction to the Extension of Earned 
Leave for one ( 1) day i. e . from 12th July 2019 is 
hereby granted in continuation of Earned leave 
from 8th July 2019 to 11th July 2019 previously 
granted . 


2 


Shri . G. K. R. Tandon , 
9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Earned Leave for five (5 ) days from 19th July 
2019 to 23rd July 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 19th July 2019 before 
office hours to 24th July 2019 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above JudicialOfficers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

(II ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 
2 


3 


Smt. J. G. Pande , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Smt. S. K. Dugaonkar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik . 
Shri. G.K. R. Tandon , 
9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


2 


Shri . J. G. Pande , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
19th July 2019 before office hours to 22nd July 2019 
before office hours 
Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 22nd 
July 2019 before office hours to 24th July 2019 
before office hours . 


N 


N. G. GIMEKAR , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 19th July 2019 . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३, २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १९ ४१ 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


नसत्या , तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

अशोककुमार भगवानराव भिल्लारे , 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


आदेश 


अहमदनगर , १९ जुलै २०१९ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २९/ सन २०१९.- श्रीमती व्ही . पी . पाटील , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१७ जुलै २०१९ ते दिनांक १८ जुलै २०१९ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . पी . पाटील यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 

समाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री/वि -२ /जिजामाता बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ 
जाहिरनामा/ १६२६/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , जिजामाता बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, चिखली, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे. 


श्रीमती व्ही . पी . पाटील , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . बी . अत्तार , ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


, 


- 


श्रीमती व्ही . पी . पाटील , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १ ९ जुलै २०१९. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२५७/ सन २०१९ , दिनांक ७ जून २०१९ असा आहे . 


, 


श्रीगोंदा, ७ जून २०१ ९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३०/ सन २०१९.- श्रीमती के . पी . राठौर , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१५ जुलै २०१९ ते दिनांक १७ जुलै २०१९ रोजीची एकूण 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . पी . राठौर यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ श्री संत तुकाराम बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी / 
जाहिरनामा/ १८३६/ सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , श्री संत तुकाराम बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , 
घोगरगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे. 


श्रीमती के . पी . राठौर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . जी . व्ही . देशपांडे , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२५८/ सन २०१९, दिनांक २७ जून २०१९ असा आहे . 

रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

जिल्हा अहमदनगर . 
श्रीगोंदा, २७ जून २०१ ९ . 


, 


श्रीमती के. पी . राठौर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १९ ४१ 


११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२ /३१५५/ सन २०१९.- श्री . सुजीत अंबादास राठोड , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
दोंडाईचा यांना दिनांक २ ९ जुलै २०१९ ते दिनांक ३१ जुलै 
२०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ 
जुलै २०१ ९ ( चौथा शनिवार ) व दिनांक २८ जुलै २०१ ९ ( रविवार ) 
रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २६ जुलै २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . हारून अबुसाहेब मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे 
उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . विलास वसंत गायकवाड, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

श्री . हारून अबुसाहेब मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांनी 
रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . हारून 
अबुसाहेब मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सुजीत अंबादास राठोड यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


धुळे , २६ जुलै २०१९ . 


आदेश 


श्री . सुजीत अंबादास राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . संतोष लक्ष्मण 
वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -२ / ३१८७/ सन २०१९.- श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे, 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक ३० जुलै 
२०१९ ते दिनांक ३१ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २९ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


व 


- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सुजीत 
अंबादास राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, २५ जुलै २०१ ९. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . विलास वसंत गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -१ / ३१८६/ सन २०१९.- श्री . हारूण अबुसाहेब मुल्ला, 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांना दिनांक २२ जुलै २०१ ९ ते 
दिनांक २४ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत 
रजा , दिनांक २१ जुलै २०१ ९ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . हारून अबुसाहेब मुल्ला यांना 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश 
त्रिंबकराव नागरे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


धुळे , २६ जुलै २०१९. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३ , २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


Certified that Shri. S. G. Landge would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Senior Division , Malegaon if he had not 
proceeded on leave for the period from 17th July 
2019 to 19th July 2019 [ Note 2 below Rule 39 
( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 
1981 ]. 

RAVINDRA M. JOSHI , 

Principal District and 

Sessions Judge , Nashik . 
Nashik , 22nd July 2019 . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ ३१८८/ सन २०१ ९.- श्री . संभाजी सोपानराव 
देशमुख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना दिनांक ३० जुलै २०१९ 
ते दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २९ 
जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ ऑगस्ट 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अतुल 
भानुदास जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संभाजी 
सोपानराव देशमुख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

मंगला जनार्दन धोटे , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
धुळे , २६ जुलै २०१९. 

धुळे . 


क्रमांक एएनआर/ पीएनआर / जीएनएल / ४२८ ९ / १५२८ / सन 
२०१९.- मी . सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पारनेर हे जाहीर करतो की , पारनेर फार्मस प्रोड्युसर को 
ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, पिंपळगावरोठा , तालुका पारनेर , जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९ प्रमाणे नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) प्रमाणे संस्थेची वर्गवारी सर्वसाधारण 
संस्था व उपवर्ग व्यापारी संस्था यामध्ये करण्यात येत आहे . 


पारनेर , २ जुलै २०१९ . 


, 


आदेश 


क्रमांक सानिपा/ वि -२/ एसएसएंटरप्राईजेस बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा / १५७८/ सन २०१९.- मी. सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , पारनेर , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर 
हे जाहीर करतो की , एस . एस. एंटरप्राईजेस बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित , पळवे खुर्द, तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम 
२४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था असे 
करण्यात येत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीएनआर/ जीएनएल / सी / 
४२९ ०/ सन २०१९ , दिनांक १० जुलै २०१ ९ असा आहे. 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /4863 /2019.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following Order 

Earned leave for three (3 ) days from 17th 
July 2019 to 19th July 2019 is hereby granted 
as an Ex -post- facto sanction to Shri. S. G. 
Landge , Civil Judge, Senior Division , Malegaon . 

Charge during the absence of Shri. S. G. 
Landge , Civil Judge , Senior Division , Malegaon is 
kept with Shri. A. K. Deshmunkh , Joint Civil 
Judge , Senior Division , Malegaon . 


सुखदेव सुर्यवंशी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका पारनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


पारनेर , १० जुलै २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार तेबुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३ , २०१९ / कार्तिक १६ - २२, शके १९ ४१ 


१३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


, 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -१/ ३२६१/ सन २०१ ९.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
२९ जुलै २०१९ ते दिनांक ३० जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच रजेच्या काळात मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . दिपक उमेश डोंगरे , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करूणा 
रामकुमार राजपूत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एजाज हुसैन सैयद, जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आला होता. 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे , २ ऑगस्ट २०१९. 


आदेश 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत 
दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


, 


धुळे , २ ऑगस्ट २०१ ९. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८ / सन २०१९.- श्री . एन . एल . काळे , 
जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . एल. काळे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


. 


क्रमांक बी -१/ ३२६२/ सन २०१९.- श्रीमती करूणा रामकुमार 
राजपूत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १० ऑगस्ट २०१९ 
( २ रा शनिवार ), दिनांक ११ ऑगस्ट २०१ ९ ( रविवार ) व दिनांक 
१२ ऑगस्ट २०१९ ( बकरी ईद ) रोजीच्या सुट्टीस जोडून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


श्री . एन. एल . काळे , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ रोजीपर्यंत 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३ , २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १ ९ ४१ 


2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay ) Rules , 1981). 


श्री . एच . एस . सातभाई, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक ४ ऑगस्ट २०१९ 
रोजीपासून ते दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . आर . एम. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -८ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


RAVINDRA M. JOSHI, 

Principal District and 
Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 29th July 2019 . 


श्री . एन . एल . काळे , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


कमलाकर अ. कोठेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


अहमदनगर . 


No. EST/4939 /2019.– The District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
pass the following Order 


अहमदनगर , ३० जुलै २०१९ . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Earned leave for five (5 ) days from 30th July 
2019 to 3rd August 2019 with permission to 
leave headquarters with effect from 29th July 
2019 after office hours to 4th August 2019 
before workshop is hereby granted to Shri. D. D. 
Karve , Judicial Magistrate , First Class (M.V.), 
Nashik -Road . 


Order 


No. EST /5002 /2019.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following Order 


Earned leave for three ( 3 ) days from 1st 
August 2019 to 3rd August 2019 with permission 
to leave headquarters with effect from 31st July 
2019 after office hours till 6.00 a.m. to 4th August 
2019 is hereby granted to Shri. N. G. Gimekar, 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Certified that Shri. D. D. Karve would have 
continued to officiate in the post of Judicial 
Magistrate , First Class (M.V.), Nashik -Road , if he 
had not proceeded on leave for the period from 
30th July 2019 to 3rd August 2019 [Note 2 below 
Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay) 
Rules , 1981). 


Charge during the absence of Shri . N. G. 
Gimekar, District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Nashik is kept with Shri. V. S. 
Kulkarni, District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 


Charge during the absence of Shri. D. D. 
Karve , Judicial Magistrate , First Class (M.V.), 
Nashik -Road remain with Shri. R. U. Shaikh , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik -Road . 


N. G. GIMEKAR , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Certified that Shri. N. G. Gimekar would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik , 
if he had not proceeded on leave for the period 
from 1st August 2019 to 3rd August 2019 [Note 


Nashik , 26th July 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३, २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १९४१ 


१५ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /4834 /2019.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


3 


1 

1 


2 


Sr. No. Name and Designation 

Period 
2 
Shri. J. G. Pande , 

Ex-post- facto sanction to the Commuted Leave 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 

for three ( 3 ) days from 15th July 2019 to 17th July 

2019 . 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik . 
Smt. P. S. Apte , 

Ex -post- facto sanction to the Commuted Leave 
8th Joint Civil Judge , Junior Division for two ( 2 ) days from 19th July 2019 to 20th July 

2019 . 
and JudicialMagistrate , First Class , 

Nashik 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above JudicialOfficers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

(11 ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties. 
2 


3 


Shri . J. G. Pande , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Shri. J. G. Pande , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Nashik , 22nd July 2019 . 


Order 


No. EST/4893 /2019.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


3 


Shri. P. P. Naigaonkar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, 
Malegaon . 


Ex- post- facto sanction to the Commuted Leave 
for six (6 ) days from 15th July 2019 to 20th July 
2019 prefixing Sunday falling on 14th July 2019 
and suffixing Sunday falling on 21st July 2019 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३ , २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १ ९ ४१ 


(1) – contd . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


سب 


2 


Smt. C. V. Sirsat, 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Sinnar. 


Earned Leave for three (3 ) days from 29th July 
2019 to 31st July 2019 prefixing holidays falling 
on 27th July 2019 and 28th July 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
28th July 2019 before office hours to 1st August 
2019 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above JudicialOfficers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


Shri. P. P. Naigaonkar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon 


Smt. J. D. Hushangabade , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class ,Malegaon . 


2 


Smt. C. V. Sirsat, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, 
Sinnar . 


Shri. D. S. Jadhav, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinnar. 


Nashik , 24th July 2019 . 


Order 


No. EST/5034 /2019.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


3 


Smt. S. N. Hurgat, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon 
Shri. N. A. Ingley, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Chandwad . 


2 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 1st August 
2019 to 3rd August 2019 suffixing Sunday falling 
on 4th August 2019 with permission to leave 
headquarter on 4th August 2019 . 
Ex - post-facto sanction to the Earned Leave for 
three ( 3 ) days from 22nd July 2019 to 24th July 
2019 prefixing Sunday falling on 21st July 2019 
with permission to leave headquarter with effect 
from 20th July 2019 after office hours to 25th July 
2019 before office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १९ ४१ 


१७ 


( 1) – contd . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


3 


3 


Shri. N.A. Ingley , 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Chandwad . 


Earned Leave for four (4 ) days from 3rd August 
2019 to 6th August 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 2nd August 2019 after 
office hours to 7th August 2019 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


Smt. S. N. Hurgat, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon 


Shri. S. G. Kore , 
Civil Judge, Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Pimpalgaon . 


2 


Shri. N. A. Ingley, 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, 
Chandwad . 


Shri. S. B. Walke , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad . 


3 


Shri. N.A. Ingley , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, 
Chandwad. 


Shri. S. B. Walke , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad . 


N. G. GIMEKAR , 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge, 

Nashik . 


Nashik , 30th July 2019 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/4996 /2019.– The Principal District Judge and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names. 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 


3 


Shri. J. P. Zapate , 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Earned Leave for eight (8 ) days from 24th July 
2019 and 31th July 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 24th July 2019 before 
office hours to 31st July 2019 after office hours . 


92 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७ - १३ , २०१९ / कार्तिक १६ - २२ , शके १ ९ ४१ 


( 1) – contd . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


3 


2 


Shri . J. W.Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge, Senior Division , 
Nashik 


Ex -post-facto sanction to the Commuted leave 
for two ( 2 ) days on 25th July 2019 and 26th July 
2019 suffixing holidays falling on 27th July 2019 
and 28th July 2019 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


Shri. J. P. Zapate , 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt. S. S. Nair , 
District Judge -4 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


2 


Shri. V. A. Sathe , 
6th Joint Civil Judge, Senior Division , Nashik . 


Shri. J. W.Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge, Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 29th July 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


